वर्ष ८ , अंक ७६ ] 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - अ 

शुक्रवार , ऑगस्ट २६ , २०२२ / भाद्रपद ४ , शके १ ९ ४४ 


असाधारण क्रमांक १६५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


भाग चार- अ - १६५-१ 


अल्पसंख्याक विकास विभाग 

मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक २६ ऑगस्ट , २०२२ . 

अधिसूचना 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये १५.०० 


महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम , २००४ . 

क्रमांक अविवि -२०१७ / प्र.क्र .१३३ / का - ९ . –ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम , २००४ ( महाराष्ट्र 
२००५ चा ३१ ) ( यानंतर याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात येईल ) च्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( २ ) आणि कलम ४ च्या पोट 
कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून श्री . जगन्नाथ मोतीराम अभ्यंकर यांची महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या 
उपाध्यक्ष पदावर शासन अधिसूचना अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र . अविवि -२०१७ / प्र.क्र .१३३ / का - ९ , दिनांक ४ सप्टेंबर , २०१८ अन्वये नियुक्ती 
केली होती 

; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमातील कलम ४ च्या पोट - कलम ( १ ) मध्ये विहित केल्याप्रमाणे शासनाच्या मर्जीला अधीन 
उपाध्यक्ष हे त्यांनी अधिकार पद ग्रहण केल्याच्या दिनांकापासून ५ वर्षांच्या मुदतीसाठी पद धारण करतील ; 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने आयोगाची पुनर्रचना करणे आवश्यक मानले आहे . 

त्याअर्थी आता , उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ पोट - कलम ( १ ) व कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन याद्वारे श्री . जगन्नाथ मोतीराम अभ्यंकर यांची महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या उपाध्यक्ष पदावरील नियुक्ती ही अधिसूचना 
शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचा दिनांकापासून रद्द करीत आहे . 


( १ ) 


राहून आयोगाचे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचा आदेशानुसार व नावाने , 

आ . उ . पाटील , 

शासनाचे उप सचिव . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार अ , ऑगस्ट २६ , २०२२ / भाद्रपद ४ , शके १ ९ ४४ 

MINORITIES DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 26th August 2022 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA STATE MINORITIES COMMISSION ACT , 2004 . 

No. MDD - 2017 / CR - 133 / Desk - 9. - Whereas , the Government of Maharashtra has , in exercise 
of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of section 3 read with sub - section ( 1 ) of section 4 of the 
Maharashtra State Minorities Commission Act , 2004 ( Mah . XXXI of 2005 ) ( hereinafter referred 
as " the said Act " ) appointed Shri . Jagnnath Motiram Abyankar , as Vice - Chairperson of the 
Maharashtra State Minorities Commission , vide Government Notification , Minorities 
Development Department , No. MDD - 2017 / C.R. - 133 / Desk - 9 , dated the 4th September , 2018 ; 


And whereas , as per provisions of sub - section ( 1 ) of section 4 of the said Act , the term of the 
office of the said Vice - Chairperson of the Commission is subject to pleasure of the Government 
shall be five years from the date he assumes office ; 

And whereas , Government has considered it necessary to re - organise the Commission ; 

Now , therefore , in exercise of powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 4 read with 
section 3 of the Maharashtra State Minorities Commission Act , 2004 , the Government of 
Maharashtra hereby revoke the nomination of Shri Jagnnath Motiram Abhyankar as the 
Vice - Chairperson of the Maharashtra State Minorities Commission , from the date of publication 
of this notification in the Official Gazette . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. U. PATIL , 

Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : 
DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


